जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य, गट-ब संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आ(स.अ.श्रेणी-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १६ मे, २०२३ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा,दि.२१.०६.२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८ १/कार्या-१२, दि.१३.०७.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 
जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत 
"परिशिष्ट-अ" येथे जोडण्यात आळी आहे. सदरहू ज्येष्ठता सूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 


क्रमांक: एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, दि.१३.०७.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात 
आलेली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 


नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. जलसंपदा विभागातील सर्व विभाग प्रमुखांना कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची ज्येष्ठता 


सूची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर 


असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास, हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित विभाग प्रमुखांच्या अभिप्रायांसह शासनास सादर कराव्यात. 
विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठता सूचीत नमूद केलेला quails बरोबर 
असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आ(स.अ.श्रेणी-२) 


सदर IRMA परिपत्रक व ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१६१५३७३६६६२७ असा आहे. तसेच 


सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील 
उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेऊन आवऱ्यक ती कार्यवाही 
तात्काळ करावी. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
AN | L V ITT HAL DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
D EO KATE DEPARTMENT 


Date: 2023.05.16 15:39:27 +05'30" 


सोबत :- परिशिष्ट-अ (अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

२. सचिव (लाक्षेवि) /सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

३. सर्व कार्यकारी संचालळक/महासंचालक, जलसंपदा विभाग 

४. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 

५. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ.श्रेणी-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संवर्गाचे नाव:- सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-१६ (रू.४४,९०० ते १,४२,४००) 


दि.१ जानेवारी 


Q 3 8 
| a | श्री दिलीप श्रीहरी वडजे 


जात प्रवर्ग 
(नियुक्तीचा 
प्रवर्ग) 


4 


खुला 


, २०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि.०१/०१/२०१८ ते दि.३१/१२/२०१८) 
अधिका-याचे संपूर्ण नाव 


& 
04.08.9863 


स.अ.श्रे-२ 
पदावरील नियुक्‍ती 
दिनांक 


9 
98 .99.209¢ 


परिशिष्ट-अ 
जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आ(स.अ.श्रेणी-२), दि. १६ मे, २०२३ चे सहपत्र 


स.अ.श्रेणी-२ 
पदावरील 
रुजू दिनांक 


८ 
१४.१२.२०१८ 


मानीव दिनांक/ 
ज्येष्ठतेचा दिनांक 


8 
१४.१२.२०१८ 


ANIL VITTHAL 


नियुक्तीचा मार्ग (समावेशन | सेवानिवृत्ती दिनांक 
/सरळसेवेने उमेदवाराचा 
म.लो.आ. गुणवत्ता क्रमांक ) 


ft! 


308/2093 30,08 2089 


DEOKATE 


aa 


पदोन्नती/राजीनामा 
सेवानिवृत्ती/निधन 
/परिवीक्षाधीन 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Date: 2023.05.16 15:39:41 +05'30' 


(अनिल देवकाते) 


शासनाचे उप सचिव 


शैक्षणिक अर्हता 


१३ 
बी.इ.सिव्हील 


अभिप्राय 


१४ 


